RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४, अंक २५ ] 


गुरुवार, जून १४ , २०१८ / ज्येष्ठ २४ शके १९४० 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक ३५ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांजकडून 
क्रमांक सी /कार्या- ७कर/ कावि- ६३१ /१८. - शासन , सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडीलनिर्णय क्र . विकाअ-१११५ / प्र.क्र . ८८ / ५, दिनांक 
३१ डिसेंबर २०१५ चे अधीन राहून सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील पत्र क्र . १११८ /१३०/ प्र.क्र . ७९ / ५, दिनांक ६ जून २०१८ अन्वयेमुंबई 
उपनगर जिल्ह्यातील एकूण ९५ व्यक्तींना विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी नियुक्तीस मान्यता दिली असून विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना पुढील 
अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत / नाहीत : 

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार : 


( १ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ साक्षांकनाचेच काम करतील. 


( २) मूळ कागदपत्रे पाहिल्याशिवाय त्यांनी कोणतेही साक्षांकन करू नये. 
( ३) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्राबाहेर कार्य करु नये . 
( ४ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना साक्षांकन करताना रबरी शिक्क्यासह छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित स्वाक्षरी करावी. 
( ५ ) मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती दिसल्यास त्यावर साक्षांकन करू नये . 

( ६) वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व परिणामांकरिता संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकारी 
जबाबदार राहतील . 

( ७ ) अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल तसेच तो पुनर्नियुक्तीस अपात्र 
असेल . 

( ८) विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने कोणत्याही वाहनावर “ महाराष्ट्र शासन विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असे लिहू नये . 
(९) विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने जनतेच्या सोयीकरिता घरावर अथवा दुकानावर “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा . 
( १० ) सदरील विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचेनियुक्ती/नियुक्त्या रद्द करण्याचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकारी यांनी राखून ठेवले आहेत . 


भाग एक ( को .वि. पु).- ३५ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार , जून १४, २०१८ / ज्येष्ठ २४ शके १९४० 
( ११ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी उत्पन्नाचा दाखला देऊ नये तसेच ओळख परेड, मृत्यूपूर्व जबानी इ. करिता उपस्थित राहू नये. सदरील 
पदाकरिता कोणतेही मानधन/ भत्ता अनुज्ञेय नाही . 

मुंबई उपनगर जिल्हा, विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती यादी २०१८/ ३ एकूण ९५ व्यक्ती 


अ . क्र . 


अर्जदाराचे नाव 


पत्ता 


१ 


प्रशांत मनोहर वराडकर 


२ 


नामदेव शंकर सावंत 


३ राजेश प्रकाश सोनारा 


४ हिमांशु दलिचंद शहा 


राजेंद्र बच्चुभाई अहिर 


६ 


धरमेश प्रबोध मेहता 


लिंग 
( पु/ स्त्री ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
पुरुष रुम नं . २,गंगुबाई बाबुभाई चाळ,बामणवाडा 

हील. एम. सी . छगला मार्ग,विलेपार्ले पूर्व,मुंबई 
पुरुष चंदुनिवास, न्यु ओंकार चाळ 

कमिटी ,बामणवाडा ,एम. सी . छगला 

| मार्ग,विलेपार्ले पूर्व,मुंबई-९९ 
पुरुष सी -१८, अमर ज्योती अपार्टमेंट , कस्तूर 

पार्क,शिंपोली रोड, बोरीवली पश्चिम मुंबई-९२ 
पुरुष ए/ २००१, संजीवन, देविदास लेन, बोरीवली 

पश्चिम, मुंबई- ०३ 
पुरुष बी /१०५ , अदित्य टॉवर सी . एच. एस . चंदवकर 

रोड , बोरीवली पश्चिम,मुंबई-९२ । 
पुरुष ए/ ६,हॅपी होम सोसायटी , जे. एस. रोड., दहिसर 

पश्चिम,मुंबई- ६८ 
७०१ , सुनिल अपार्टमेंट, कस्तुर पार्क ,शिंफोली 

रोड, बोरीवली पश्चिम,मुंबई-९२ 
पुरुष । ए/ ६,हॅपी होम सोसायटी, जे. एस . रोड ., दहिसर 

पश्चिम,मुंबई- ६८ 
पुरुष ३३/ ५०२, संस्कृती, सी. एच. एस ., ठाकुर 

कॉम्पलेक्स, कांदिवली पूर्व, मुंबई 
पुरुष ५/ टी -३ गोविंद कॉटेज , सेक्सरिया लेन, बजाज 

| हॉल शेजारी, मालाड वेस्ट,मुंबई , मालाड 

वेस्ट ,मुंबई- ६४ 
पुरुष । 

| ए/३०४ ,तिसरा माळा , ए/१०, लकी 

अपार्टमेंट, गोरेगांव पूर्व,मुंबई 
पुरुष फ्लॅट नं . १०१, सतसंग अपार्टमेंट, नाडीयावाला 

कॉलनी,नं .१, एस. व्ही रोड, मालाड 
| पश्चिम,मुंबई-६४ 


७ . ज्ञानेश ब्रम्हानंद राणे 


पुरुष । 


८ विपुल प्रबोधचंद्रा मेहता 


| अशोक नारायण शेट्टी 


सुमन पन्नालाल सराफ 


११ | शाहबाज सबरे आलम खान 


| १२ . | गुरविंदर सिंग चढ्ढा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार, जून १४, २०१८ / ज्येष्ठ २४ शके १९४० 


| अ.क्र . 


अर्जदाराचे नाव 


पत्ता 


लिंग 
( पु / स्त्री ) 


१३ | अरविंद खेराज सावला 


पुरुष 


( ४ ) 
७/ ६२,सिध्दार्थ नगर नं . ५, गोरेगांव 
पश्चिम, नजदिक प्रबोधन क्रिडा भवन,मुंबई 


१०४ 


१४ स्वप्निल सुर्यकांत मोरे 


पुरुष 


| ११२/ ८९५ ,मोतीलाल नगर,नं .१, गोरेगांव 
| पश्चिम ,मुंबई -१०४ 
२/ २, अंबानिवास, राम 
नगर, बांद्रेकरवाडी, जोगेश्वरी पूर्व,मुंबई- ६० 


१५ | स्मिता सचिन चव्हाण 


स्त्री 


१६ वसंत भिकू राऊत 


१७ | विशाल विजय चव्हाण 


| हेमंत नाना ठाकुर 


१९ विजय एकनाथ शिंदे । 


स्त्री 


२० अर्चना योगेश भट । 
२१ । संगिता विठ्ठल शिंदे 


२२ संदिप भरत जोशी 


पुरुष | १० / सी भाग्यलक्ष्मी को . ऑ. हौ . सो . 

| रामनगर, जोगेश्वरी पूर्व,मुंबई- ६० 
पुरुष | २/ ३, सुनिल कॉटेज बांद्रेकरवाडी, जोगेश्वरी 

पूर्व,मुंबई- ६० 
पुरुष २४/ बी , ४०२, बिंबिसार नगर, गोरेगांव 

पुर्व,मुंबई -६५ 
पुरुष ९/ ३ इमारत ३ जी , चकाला सिग्नल 

जवळ , मुळगांव ,डोंगरी , अंधेरी,मुंबई- ९३ 

इ- ४ / ३४ नेव्ही कॉलनी,मालाड पश्चिम,मुंबई 
स्त्री -| हायवे व्यु को . ऑ. हौ. सो. २८ए/ ३०४, बिंबिसार 

नगर, वेस्टन एक्सप्रेस हायवे, गोरेगांव पूर्व, मुंबई 

६५ 
पुरुष रुम नं . ३, छगन मारवाडी चाळ, मजास 

रोड, अंबिका नगर मुंबई, जोगेश्वरी पूर्व- ६० 
पुरुष | १३/ १३११/१३२२, श्री समर्थ सह. गृ. संस्था 

वनराई वसाहत, गोरेगांव पूर्व 
पुरुष । बी - ५०१ श्री सिध्दी को . ऑ. हौ . सोसायटी, जय 

जवान लेन, दफ्तरी रोड ,मालाड पूर्व,मुंबई-९७ 
पुरुष रुम नं . ५ बद्रिप्रसाद यादव चाळ , गावदेवी रोड 

पोयसर कांदिवली पूर्व मुंबई-१०१ 
पुरुष सी - ४१,बिल्डींग - १,तिसरा माळा, गौतमज्ञान 

को . ऑ. हौ. सोसायटी, अशोक चक्रवर्ती । 
नगर, कांदिवली पूर्व,मुंबई- १०१ 
१/ ४ , उमरभाई नुरमोहम्मद चाळ ,दत्त मंदिर 

रोड,बाणडोंगरी मालाड पूर्व,मुंबई 
पुरुष १०६, रॉयल अपार्टमेंट,मित्तल कॉलेज 

रोड , मालाड पूर्व,मुंबई-९७ 


| अरुण सहदेव गोसावी 


. 


२४ गौरव बाळू परभाणे 


२५ 


| कृष्णकुमार झा 


२६ अल्पेश कांतीलाल गांधी 


२७ । प्रकाश सोमा तिर्लोटकर 


पुरुष 


२८ नागेश पुरुषोत्तम सरपोतदार 


| 


भाग एक ( को .वि . पु). - ३५ -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार, जून १४, २०१८ / ज्येष्ठ २४ शके १९४० 
अ. क्र . अर्जदाराचे नाव 

लिंग 

पत्ता 
( पु / स्त्री ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
२९ कौशलेन्द्र राधेश्याम शर्मा पुरुष बी ३०८,हायवे पार्क ई- ३, वेस्टर्न एक्सप्रेस 

हायवे,ठाकुर कॉम्पलेक्स, कांदिवली पुर्व,मुंबई 
३० मुकेश बसन्तीलाल पामेचा पुरुष बी -१४०१,सिल्वर लीफ , आकुर्ली रोड, संचयती 

| हॉस्पीटल जवळ, कांदिवली पूर्व,मुंबई - १०१ 
३१ निमेश हर्षद नारीयलवाला पुरुष | सॉली सिटर बंगला,राणी सती मार्ग, महेश 

टयुटोरीयल समोर,मालाड पूर्व,मुंबई -९७ 
| अरुण पांडुरंग पवार 

पुरुष | ६/ ७, रावजी चाळ, शांताराम पाडा, खोत कुवा 

रोड,त्रिवेणी हॉटेल समोर , मालाड, पूर्व, मुंबई-९७ 
३४ । रजनी रविंद्र सामंत 

स्त्री | भाबूलाल पांडे चाळ , प्रभात कॉलनी , योगा 

आश्रम जवळ, सांताक्रुज पूर्व मुंबई- ५५ 


AU 


३५ उदय ज्ञानू सर्वगोड .. 


U 


३६ । अविनाश प्रभाकर पडवणकर 


पुरुष 


३७ प्रशांत दिनकर तावडे 


३८ । संतोष सिताराम कदम 


३९ । अष्टानंद प्रल्हाद पांडये 


पुरुष | १/ ११, रामवाडी परेश पारकर मार्ग, हरियाली 

|व्हिलेज ,विक्रोळी पूर्व- ८३ 
ए / ७०३, पृथ्वी इन्क्लेव्ह को . ऑ. हॉ . सो.,सिध्दार्थ 
नगर, वेस्टर्न एक्स हायवे, बोरीवली पूर्व,मुंबई 

६६ 
पुरुष १/ ६, गुरुकृपा सदन , जे . एम. रोड, उत्कर्ष 

नगर , भांडुप पश्चिम, मुंबई- ७६ 
पुरुष सी -२०१, इमारत क्र - १०,निसर्ग 

को . ऑ. हॉ. सो. म्हाडा कॉलनी, चांदिवली ,मुंबई 

६२ 
पुरुष | रुम. न .. के . के .- १/ डब्लू - ५ , कृष्ण 

करीम, वेल्फेअर सोसायटी श्री अष्टविनायक 
मंदिर, अंबुजवाडी, आजाद नगर, आंबेडकर 
नगर रोड, गेट नं .८ , मालवणी मलाड 
पश्चिम, मुंबई -९५ 
१ खान माजिल मागे स्काय लार्क मंजींद च्या 

मागे गाव देवी रोड घाटकोपर वेस्ट मंबई -८६ 
स्त्री | १८०३,टोरी नं .बिल्डींग, हरीचंदानी गार्डन 

| पवई,मुंबई - ७६ 
पुरुष ३३/ ११८७,निर्मल प्रगती को. हौ. सो ., सुभाष 

नगर , चेंबुर मुंबई- ७१ 
। ए-१८, गणेश सोसायटी, जैन रोड, मुलुंड 
| पश्चिम, मुंबई- ८० 
| ए/ ६०१, सुखकर्ता को . हौ . सो ., सेक्टर ८ , 
चारकोप , कांदिवली, ब ( पश्चिम ), मुंबई ६७ 


४० 


खान मोहम्मद इमरान 


पुरुष 


४१ शक्ती मुंशी 
४२ महेंद्र दत्तात्रेय धुरी 


४३ | पी . एस .नागराजन 


पुरुष 


४४ | विश्वकर्मा महेंद्र मोहनलाल 


पुरुष । 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार , जून १४, २०१८ / ज्येष्ठ २४ शके १९४० 


अ . क्र . 


अर्जदाराचे नाव 


(१) (२) 
४५ सरिता भिवा आचरेकर 
४६ | उदय कुमारशिवराम शेट्टी 


लिंग 

पत्ता 
( पु / स्त्री ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
। स्त्री १ महादेव कृपा सोसायटी भांडूप पूर्व 

| १२०२, गोल्डन विल्हेवास, स्वप्न नगरी,मुलुंड 

पश्चिम,मुंबई 
पुरुष ७२- बी ,पंकज बिल्डींग, हॉटेल रोआ च्या 

मागे, एल. बी. एस . मार्ग, घाटकोपर पश्चिम, मुंबई 


परुव 


राजेश नरशीभाई धोलू 


८६ 


राजेश कदम . 


पुरुष 


शिवाजी नगर नं . २,पंडयालेन जुहु तारा 

रोड, सांताक्रुझ पश्चिम,मुंबई- ४९ 


४९ स्वप्नील बाळकृष्ण जाधव 


पुरुष | भिमनगर , महात्मा फुले चाळ , कटिंग नं . ०५ , 

कुरारव्हिलेज मालाड पूर्व, मुंबई - ३२७ 


५० | पंकज गजानन मसूरकर 


पुरुष रुम नं . ८ ,बिल्डींग नं .- १, बी , ओम शिवाई 

को . ऑ. हौ. सोसायटी, गांव देवी मंदिर 
जवळ , टाटा पावर हाऊस, बोरीवली पूर्व, मुंबई 


। ५१ नरेंद्रकुमार त्रिवेदी 


५२ चंद्रशेखर चिवतारीराम गुप्ता 


५३ अमित सूर्यकेश सिंह 


५४ | कंचन सुरेश जैसिंघानी 


५५ | मनोज जीवन राणे 


पुरुष । 

| १२ अशोक निवास फरीद नगर, प्रताप नगर 

| रोड भांडूप 
पुरुष रुनं ७, रामाधार चाळ, हनुमान नगर , पी एन 

| रोड , भांडूप पश्चिम 
पुरुष | रुमनं १८ गुरुव्दारा जवळ , पंजाबी पत्रा चाळ , 

व्हिलेज रोड भांडूप पश्चिम 

२५/ बी,विशाल अपार्टमेंट ,नवघर रोड, मुलुंड 

| पूर्व, मुंबई- ८१ 
पुरुष रुनं १०, पार्वती निवास गणेश नगर, एस एस 

| रोड भांडूप पश्चिम 
स्त्री २/१५, राधा सदन गावदेवी रोड भांडूप पश्चिम 
पुरुष | १/ ६,चिंतामणी सहकारी 

हौ . सो., साईहिल ,टि . पी . रोड, भांडूप पश्चिम - ७८ 
पुरुष ३६, ज्वाला इस्टेट, एस. व्ही . रोड,बोरीवली 

पश्चिम,मुंबई- ९२ 
स्त्री रुम नं . ६,दामू म्हात्रे चाळ , हरिदास नगर, वामन 

आश्रम च्या जवळ, बोरीवली पश्चिम,मुंबई - ९२ 
पुरुष रुम नं. ६५, मोहन नगर, प्रगती मंडळ , सातवा 

रस्ता, राजावाडी विद्याविहार पूर्व,मुंबई- ७७ 


५६ नायर रजनी बी . 
५७ | काशिराम दिगंबर नाईक 


५८ | सुनिल दत्तात्रय चार्य 


५९ । जस एडविन प्रविणकुमार बंगेरा 


६० महेंद्र विष्णू पाटील 


पुरुष 


पुरुष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार, जून १४ , २०१८ / ज्येष्ठ २४ शके १९४० 
अ .क्र . अर्जदाराचे नाव 

लिंग 

पत्ता 

( पु / स्त्री ) 
( १) ( २) 

( ३) 

( ४ ) 
६१ | जयंती रघू मोईली 

स्त्री | 

| फ्लॅट नं . २३,धनश्री को . ऑ. हौ . सो .,बिल्डींग 
नं. ६० च्या विरूध्द दिशेला,तिलक नगर ,मुंबई 

८९ 
६२ | अखिलेश नागेंद्र सिंह 

रुम नं .०५, श्री दत्त को . ऑ. हौ. सो ., साईबाबा 

मंदिर , परेश वाडी, साकीनाका,मुंबई- ७२ 
६३ | जयश्री रमेश गगवानी 

१०/३३०, शहानी ट्रस्ट कॉलनी, मुलुंड पूर्व८१ 
६४ | मोईन नकी खान 

पुरुष बिल्डींग नंबर - ६ सी , रूम नं . ५०२, नटवर पारेख 

कंपाउंड, गोवंडी,मुंबई- ४३ 
६५ ।| निता युवराज साठे 

स्त्री रूम नं . ४३८ , 

| पी .एम. जी. पी.कॉलनी,मानखुर्द,मुंबई- ४३ 
६६ कल्पेश भगवानदास आशर 

६०४,शिवपूत्र सिध्दिविनायक 
को . ऑ.हौ . सो ., सहावा माळा,शिफोली 

रोड , बोरीवली पश्चिम ,मुंबई- ९२ 
६७ | मुरारी वामन चोपडे 

११ /८४, उन्नत नगर ३, महात्मा गांधी 

रोड, गोरेगांव पश्चिम,मुंबई - १०४ 
६८ सुनिल धोंडीराम ढोकरे 

पुरुष बी / २/ ६०, न्यू सुभाष नगर गोरगांव 

पश्चिम,मुंबई-१०४ 
६९ | दयानंद शंकर शिंदे 

पुरुष ४/ १०६, सुयोग सोसायटी, सिध्दार्थ नगर ३ , 

एस . व्ही रोड, गोरेगांव पश्चिम १०४ . 
७० | राजकुमार गोरेलाल सविता पुरुष ७/ ६०/१८००,टागोर नगर ,विक्रोळी पूर्व,मुंबई 


पुरुष 


पुरुष 


७१ . निलेश कृष्णा देवरे 


७२ श्रीपाद सुहास शिंदे 


७३ स्मिता रणजीत काळे 


पुरुष रुम नं. ३४,शिवाजी नगर झोपडपट्टी , तीन 

डोंगरी, संस्कार धाम कॉलेज जवळ, गोरेगांव 

पश्चिम, मुंबई- ४००१०४ 
पुरुष दयाराम यादव, चाळ नं . २ समोर रुम 

नं .१, राममंदिर रोड, मुव्ही स्टार थेटरच्या 
बाजुला, गोरेगांव पूर्व,मुंबई-१०४ 
बी २०१, शिवनेरी अपार्टमेंट , नाथ पै नगर , 
घाटकोपर पूर्व 
गांधीचाळ ,गणेश नगर, एस . व्ही. रोड, ओशिवरा 

ब्रिज, गोरेगांव पश्चिम ,मुंबई-१०४ 
पुरुष रुम नं . ८००, चाळ नं .८६, डी . बी . पवार 

चौक ,रमाबाई नगर घाटकोपर पूर्व,मुंबई - ७५ 
पुरुष । 

| २०४, प्रभातनगर, वी. एम .मार्ग, रमाबाई 
कॉलनी, घाटकोपर पूर्व- ७५ 


७४ विकास प्रभाकर तावडे 


पुरुष 


७५ 


सुदर्शन राम राजगुरू , 


७६ प्रविण रामचंद्र डेरे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार, जून १४, २०१८ / ज्येष्ठ २४ शके १९४० 


अ.क्र . 


अर्जदाराचे नाव 


पत्ता 


( २ ) 
७७ अभिषेक राजेश मेहरा 


७८ सुधीर लक्ष्मण कांबळे 


७९ कपाडिया हर्षागिरीश 


लिंग 
( पु / स्त्री ) 

( ४ ) 
पुरुष | तिवारी सदन ६० फिट रोड आर बी मेहता मार्ग 

घाटकोपर पूर्व 
पुरुष जलप्रभात रहीवाशी संघ, श्रावस्ती 

| बुध्दविहारच्या बाजूला,रमाबाई आंबेडकर 
नगरघाटकोपर पूर्व,मुंबई - ७५ 
बी / ए ४०२, नंदधाम कोहौसा एल टी रोड 
| बोरीवली पश्चिम 
| जुनी बीएमसी चाळ चाळ नं ७, रु नं ४ , दुसरी 

हसनाबाद लेन खार पश्चिम 
पुरुष रुम न. १, हाजी मुल्ला चाळ, नित्यानंद 

नगर, घाटकोपर पश्चिम,मुंबई -८६ 
पुरुष | म्हात्रे निवास, एस व्हि रोड जुन्या पोलीस 

स्टेशनजवळ, बोरीवली पश्चिम मुंबई 
पुरुष | गलजार गली ३७, आयेशाबी चाळ , 

तळमजला रु नं ७, नवापाडा बांद्रा पूर्व 
पुरुष गणेश नगर रहिवाशी सेवा संघ कस्तुर पार्क 

शिंपोली बोरीवली प . 


८० | तांबे सोनल सुबोध 


८१ प्रमोद कुमार शुक्ला 


८२ | म्हात्रे रमेश तानाजी 


८३ मो . शरीफ कादरी 


८४ | गुप्ता राजेश राधाकृष्ण 


८५ | वेलुचामी कमल 


पुरुष 


| ५ , एफ पी रिबेलो चाळ हॉलीक्रॉस रोड पोईसर 
कांदिवली पश्चिम 


८६ प्रकाश उत्तमराव कदम 


८७ | राजन बापू रेडकर 


८८ शेख खुर्शीद आलम पी 


८९ | कदम शाम रामचंद्र 


पुरुष | प्लॉट नं. ६१५ सी/३४, कल्पक 

सोसायटी, सेक्टर- ६, चारकोप कांदिवली 

पश्चिम,मुंबई 
पुरुष ।| डी / २०६, ओम सुर्योदय सोसायटी, शिववल्लभ 

| रोड, रावळपाडा, दहिसर पूर्व,मुंबई- ६८ 
पुरुष | ९६- ५ / ८ , रामजी भवानजी चाळ इत्तेहाद चौक 

अंधेरी जोगेश्वरी पूर्व 
| १९/ १३१ , राजेंद्र नगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली 

( पूर्व), मुंबई ६६ 
पुरुष बी १४ सिंहगड हौसो घास कंपाऊंड काजुपाडा 

| पाईपलाईन कुर्लापश्चिम । 
| ३०४, रामणिक टेरेस, कस्तूर पार्क ,शिंपोली 
रोड, सुवर्णा हॉस्पीटल जवळ ,बोरीवली 
पश्चिम,मुंबई-९२ 


पुरुष 


९० भिसे कृष्णत सिताराम 


९१ विजय राजु शेटटी 


पुरुष 


अ. क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार, जून १४, २०१८ / ज्येष्ठ २४ शके १९४० 
अर्जदाराचे नाव 

लिंग 

पत्ता 
( पु / स्त्री ) 

( ४ ) 


९२ सुचित्रा सुरेश नाईक 


स्त्री 


९३ मनोज जीवन राणे 


पुरुष 


६०१/ बी, सचिदानंद रेहेजा कॉम्प्लेक्स मालाड 
पूर्व,मुंबई-९७ 
रुनं १० , पार्वती निवास गणेश नगर, एस एस 
रोड भांडूप पश्चिम 
सर्वोदय नगर, जैन मंदिर समोर, ४०७, पदम 
अपार्टमेंट,सर्वोदय नगर, मुलुंड पश्चिम,मुंबई 


९४ गौतम मोहनराज गेमावत 


पुरुष 


८० 


९५ चव्हाण इंद्रसेन धोंडीराम 


| पुरुष ब-१७, अजय बिल्डीग कस्तुरपार्क बोरीवली 


पश्चिम 


मुंबई, 
दिनांक १४ जून २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


